भूमीसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना प्राधिकरण, 
औरंगाबाद यांच्या आस्थापनेवरील एकूण १३ 
अस्थायी पदांना दिनांक ०१.९.२०२२ पासून दिनांक 
२८.२.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- आरपीए-२०२१/प्र.क्र.७५/र-१ 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक :- ०४ ऑक्टोबर,२०२२ 
संदर्भ :- 


१) शासन अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक आरपीए-१४१५/प्र.क्र.४५/र-१, 
दि.११.९.२०१९ 

२) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्रमांक आरपीए-१४१५/प्र.क्र.४५/र-१, दि.२८.२.२०२० 

३) शासन निर्णय,वित्त विभाग क्रमांक: पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक,दि.१८.८.२०२२ 

४) निबंधक, महाराष्ट्र भूमीसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना प्राधिकरण,औरंगाबाद, यांचे 
पत्र क्रमांक जा.क्र.२०२१/भू.पु.पु.प्रा/आस्था/कावी,/२८२/ दि.१९.९.२०२२ 


प्रस्तावना :- 

केंद्र शासनाने भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व 
पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ हा नवीन अधिनियम भूमीसंपादन व पुनर्वसन यासाठी एकत्रितपणे 
पारित केला आहे. या अधिनियमातील कलम ५१ नुसार शासन अधिसूचना, महसूल व वन विभाग, 
दि.११.९.२०१९ अन्वये औरंगाबाद येथे कोकण, नाशिक, पुणे व औरंगाबाद या विभागासाठी भूमीसंपादन, 
पुनर्वसन व पुनर्स्थापना प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली आहे. सदर प्राधिकरणाकरिता महसूल व 
वन विभाग, शासन निर्णय दिनांक २८.२.२०२० अन्वये १३ पदांची निर्मिती करण्यात आली आहे. 
2. वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१८.८.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सर्व प्रशासकीय 
विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ठ असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच यापूर्वी आढावा मंजूर 
केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही, अशा 
अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दि.०१.९.२०२२ ते दि.२८.२.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे 
अधिकार प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आले आहे. त्यास अनुसरुन भूमीसंपादन, पुनर्वसन 
आणि पुनर्स्थापना प्राधिकरण, औरंगाबाद या कार्यालयातील एकूण १३ अस्थायी पदांना वरील 
कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 

भूमीसंपादन,पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना प्राधिकरण, औरंगाबाद या कार्यालयातील सोबतच्या 
विवरणपत्रातील एकूण १३ अस्थायी पदांना दि.०१.९.२०२२ ते दि.२८.२.२०२३ पर्यंत (६ महिने पर्यंत) या 
कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
2. सदर अस्थायी पदांवर होणारा खर्च मागणी क्र. सी-०५, प्रधान लेखाशिर्ष 2234- सामाजिक सुरक्षा 
व कल्याण, ०१-पुनर्वसन, २०२ इतर पुनर्वसन योजना, (०३) प्रकल्प बाधित व्यक्‍तीची पुनर्वसाहत, (०३) (०९) 


शासन निर्णय क्रमांकः आरपीए-२०२१/प्र.क्र.७५/र-१ 


भुसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना प्राधिकरण (२२३५ सी ४४८) या लेखाशिर्षाखालील सन २०२२-२०२३ 
च्या मंजूर तरतूदीमधून भागविण्यात यावा व त्याच लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


३. प्रस्तुत शासन निर्णय, वित्तविभाग, शासन निर्णय क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, 
दि.१८.८.२०२२ अन्वये प्रशासकीय विभागांस प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 
छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२१००४१३१८३२५२१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by CHULARAM R NIKHARE 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
EVENUE AND FOREST DEPARTMENT, 
10=88849197d5a4831c7e5ef0c4328259521ba9 


fdffbadf353be3592552a3 
32, st=Maharasht 
Iber=E37123E923CF43F99F06B54384FF 491 
E5F703F14D653B5A59D47EAB1F73E2597, 
CHULARAM R NIKHARE 
4 


3:22:52 +05'30 


(चु.रा.निखारे) 
कक्ष अधिकारी ,महसूल व वन विभाग 


प्रति, 
१) विभागीय आयुक्‍त्‌ कार्यालय, औरंगाबाद 
२) निबंधक (तहसिलदार), भूमी संपादन,पुनर्वसन व पुनर्स्थापना प्राधिकरण, औरंगाबाद 
३) महालेखापाल -२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र, नागपूर 
४ जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद 
५) प्रधान सचिव (आ.व्य.प्र. म. व पु.) यांचे स्वीय सहायक,मंत्रालय,मुंबई 
६) उपसचिव (श्री.नायक) यांचे स्वीय सहायक,मंत्राळय,मुंबई 
७) वित्त विभाग (आपुक कक्ष), मंत्रालय, मुंबई 
८) कार्यासन ब-१,/कार्यासन ई-३ महसूल व वन विभाग, मंत्रालय,मुंबई 
९) र-१ कार्यासन निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आरपीए-२ ०२१/प्र.क्र .७५/र- q 
विवरणपत्र 
शासन निर्णय क्रमांक आरपीए-२०२१/प्र.क्र. ७५ /र-१, सोबत जोडत आहे. 


भूमीसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना प्राधिकरण, औरंगाबाद यांच्या आस्थापनेवरील निर्माण करण्यात 
आलेल्या एकूण १३ अस्थायी पदांना दि.०१.९.२०२२ ते दि.२८.२.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ दिलेल्या पदांचा 


तपशील 
अ.क्र. | पदनाम वेतनश्रेणी (रु.) । संख्या 
a पिठासीन अधिकारी(जिल्हा न्यायाधिठा) ५१५००-१२३०-५८९३०-१३८० ia 
Presiding Officer (District Judge) ६३०७० 
निबंधक (तहसिलदार संवर्ग ) ५६१००-१७५१०० पिया 
कार्यकारी सहायक (अव्वल कारकून संवर्ग) २९२००-९२३०० २ 
४. कार्यकारी सहायक (लघूलेखक संवग ३८६००-१२२८०० aed 
च्‌. कार्यकारी सहायक (लिपिक-टंकलेखक संवर्ग) | १९९००-६३२०० ४ 
६. वाहन चाळक (बाहय स्त्रोत) १५००० Lae 
शिपाई (बाहय स्त्रोत) १२००० 3 
एकूण १३ 


KKKKKKKKKKKKK KKK KKK KKK KKK KKK KKK KKK KKK KKEKKKKEKK KKK KKK KKKK KKK KEK KKKEK KKK KKK KKK KKK KKK KKKKKEKKK KKK ERK KEKKKEKRKKKKK AK 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


